NAMIRE 


Reg . No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 26th November 2015 . 


MATA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ४३ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९३७ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ३० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


____ अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१ - २ 


१ - ६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ, चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना .वि .पु.). म . शा . रा ., अ. क्र . २१८६ . 

विधी व न्याय विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ७ नोव्हेंबर , २०१५ . 
क्रमांक एचसीएन - ५४१५-प्र .क्र ६२- का . १४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम २४( १ ) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्त , सेवेच्या शर्ती आणि 
मानधन) नियम , १९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५- २७- का .१४, दिनांक ३ मार्च २०१५ व 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ च्या शुद्धिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर येथे सहायक सरकारी वकील 
व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदांवर खाली अनुसूचीत नमूद केलेल्या अधिवक्त्यांची या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


अनुसची 


अ . क्र . 


अधिवक्त्यांचे नाव 


( २ ) 


- 


अधिवक्त्यांचे नाव 

( २ ) 
अॅड . निखिल हेमंत जोशी 
अॅड . वलय प्रकाश मालधुरे 
अॅड . अंबरीष मोहन जोशी 
अॅड . जयवंत यशवंतराव घुरडे 
अॅड . प्रकाशचंद्र शामराव टेंभरे 
अॅड . निरज भालचंद्र जवादे 
अॅड . हर्षवर्धन रामचंद्र धुमाळे 


अॅड . श्यामल जनक कडू 
अॅड . अमित मनोहर बालपांडे 
अॅड . रितु विनोद कालीया 
अॅड . हर्षदा निखिलेश प्रभू 
अॅड . श्याम ब्रिजमोहन बिस्सा 
अॅड . आलाप विवेक पळशीकर 
अॅड. भगवान महादेव लोणारे 


० 


७ 


० 


ना . - एक - १ ( १७०९ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


अनुसची — चालू 


( २ ) 


है 


( २) 
अॅड . चारुहास अरविंद लोखंडे 
अॅड. कौस्तुभ राजेंद्र लुले 
अॅड . विशाल प्रभाकरराव गंगणे 


अर्चना राहूल कुलकर्णी 
अॅड . मृणाल सारंग नाईक 
अॅड . गीता राकेश तिवारी 


-दी 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
४ . सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन राहून 

करण्यात येत आहे . 
५ . सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता , मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर यांनी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विधी अधिका -यांचा रुजू 
अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळूसकर , 
अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . २१८७. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक अका- मह- १- कावी-१३२८ - २०१५. 

जिल्हाधिकारी , गोंदिया यांचेकडून देवरी उपविभागातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील मौजा श्रीरामनगर ( सौंदड ) या गावचे हद्दीत वाढ करण्याकरिता 
अधिसूचना , महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ऑक्टोबर २२-२८ , २०१५ रोजी पान क्र . ३ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
आहे . त्यात खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे . 

च्या ऐवजी 


अ .क्र . तालुक्याचे नांव 


गावाचे नांव 

अधिसूिचीत करावयाचे स .न./ गट नंबर 
___ गट क्रमांक आराजी जमीन ज्या विभागाची आहे 

हे . आर त्या विभागाचे नांव 

वन विभाग राजस्व विभाग 

हे . आर हे . आर 
श्रीरामनगर २३८ ० ८४ ० ८४ ० ८४ 
( सौंदड ) 


६ 


सडक अर्जुनी 


असे वाचावे 


अ .क्र . तालुक्याचे नांव 


गावाचे नांव 


अधिसूिचीत करावयाचे स.न ./ गट नंबर 
गट क्रमांक आराजी जमीन ज्या विभागाची आहे 
हे . आर 

त्या विभागाचे नांव 
वन विभाग राजस्व विभाग 

हे . आर हे . आर 
२३८ ० ८४ ००० 

०८४ 


६ 


सडक अर्जुनी 


श्रीरामनगर 
( सौंदड ) 


गोंदिया : 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ . 


( अवाच्य) , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


